महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. 
मुंबई यांना शासकीय भाग भांडवल 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३, दि. ०२.०४.२०१८. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि. १०.०५.२०१६. 
3) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १७४, दि.१०.०५.२०१८. 


प्रस्तावाना :- 


राज्यातील सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग क्षेत्राबाहेरील यंत्रमाग विणकरांना रोजगार उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाची स्थापना केळेली आहे. या महामंडळास त्यांचे 
उत्पादन कार्य राबवण्यासाठी भाग भांडवल देण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई या संस्थेला यंत्रमागावर ग्रे कापड तयार करून घेऊन 
त्यावर प्रक्रिया करणे, विणकरांना सुत पुरवठा करणे, तयार होणाऱ्या कापडाची विक्री करणे इत्यादी 
कामासाठी भागभांडवल म्हणून रु.७०.०० लक्ष (रुपये सत्तर लक्ष फक्त) शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यास 
या आदेशान्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२ वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिळ, २०१८ अन्वये ३२ 
अंशदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील परिच्छेद 
क्र.७ मधील १ (आ), २, ३, ४, ५, ६ या प्रकरणी लागू नाहीत. परिच्छेद क्र.६अ), ६ ब), ६ क) व परिच्छेद क्र.७ 
मधील १ (ओ,७,८,९, मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून त्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 


३. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद ब मधील २ नुसार वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ च्या परिशिष्टातील अ.क्र.१,२,४,४,५,६, व ७ या प्रकरणी लागू नाही. सदर योजना ही Regular राज्य 
योजनांतर्गत योजना असल्याने अंशदाने शासकीय भागभांडवल याखाली वितरण असल्याने वित्त विभागाच्या 
सहमतीची आव्यकता नाही. 

४. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद ब मधील ३ नुसार वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
च्या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या कार्यक्रम खर्चाच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. 


५. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद ब मधील ३ नुसार वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


च्या परिशिष्टातील अ.क्र. ८ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील याप्रकरणी लागू असलेल्या मुद्दयांची पुर्तता होत 


आहे. त्याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. | FET विभागाचे अभिप्राय 
क्र. 
षि योजनेस प्रज्ञासकीय मान्यता. होय. सदर योजनेस ana निर्णय fe. 


११.०१.१९७२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता आहे. 


२ | निधी वितरण, शासन निर्णयातील अटी व 
श्तींची पूर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. 


होय. 


३  । यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळास 


खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र. यापुर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या संपुर्ण निधी 
खर्च झाळेला असुन त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 
४ jaya वितरीत केलेल्या निधीच्या | नाही. 
अनुषंगाने लेखापरीक्षक / महालेखापाल 
यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप 
नाहीत. 
५. | निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा | होय. 
होणार आहे. 


६ । वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी, यापूर्वी खरेदी 
केलेल्या अशा वस्तुंची नोंद Dead Stock 
रजिस्टरमध्ये घेण्यात आली असून त्याचा 
योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, 
असे प्रमाणपत्र. 


याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळ मर्या, मुंबई यांची राहील. 


७ । यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष 
वस्तू प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक 
अदा केले जाणार आहे. 


याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळ मर्या, मुंबई यांची राहील. 


८ आव्यक त्या ठिकाणी आदिवासी / 
सामाजिक न्याय विभाग यांची निधी 


लागू नाही. 


खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
आहे. 


वितरणास सहमती आहे. 

९ । प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक | या योजनेखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक त्याच 
प्रलंबित नाही. लेखाशीर्षाखाली प्रलंबित नाही. 

शि निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक | होय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


६. 


वित्त विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० मे, २०१६ मधील 


परिच्छेद (अ) नुसार याप्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


9 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि. 2.8.209¢ सोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.८ येथील “ ३२ - अंशदाने” या बाबीखालील समोर नमूद केलेल्या सर्व मुद्दयांची 
पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 


२) मंजूर निधी :- “मागणी क्रमांक व्ही-३, ४८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योगावरील भांडवली खर्च 
(००)(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००)(०३) महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग 
महामंडळाला भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम) (४८५१ ००९७) ३२, अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रु.१००.०० SE इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळास यापुर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या संपुर्ण निधी खर्च झालेला 
असुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- सदर लेखाशीर्षाखाली एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :- 
लागू नाही. 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 


८) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्यावत उदयोग, उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- २०१४/प्र.क्र 
८२/भाग-॥// उद्योग. दि. ०१.१२.२०१६ च्या शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 


२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥॥/ उद्योग. दि. ०१.१२.२०१६ च्या शासन आदेशानुसार करावी. 


९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी - महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळ मर्या, मुंबई यांनी खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नांवे ECS व्दारे अदा करावी 
अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांना या आदेशाव्दारे देण्यात येत आहेत. 


या वरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालु आर्थिक वर्षी (सन २०१८-१९) 


करीता मंजुर झालेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा :- 


“मागणी क्रमांक - व्ही-३ 
४८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग यावरील भांडवली खर्च 
(००१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे,. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


(00)(03) महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळाला भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम) 
(४८५१००९७)” 
32, अंशादाने 


८. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमेचे आहरण करून महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळ मर्या, नवी मुंबई यांना वितरीत करण्याकरिता श्री. र. ग. बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री. ब. 
बा. चव्हाण, सह सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई -३२ यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम 
अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय मुंबई, येथून आहरीत करून महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित 
मुंबई (MAHARASHTRA STATE POWERLOOMS CORPORATION LTD. MUMBAI) यांच्या Syndicate 
Bank, New Marine Lines Branch, Mumbai, overdraft Account No. 50351210000305, IFSC Code- 
SYNB0005035, MICR CODE — 400025032 या बँक खात्यावर RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करावी. 


g. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वित्त विभाग क्र. अर्थसं -२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि. ०२.०४.२०१८ व वित्त विभाग परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दिनांक Yo मे, २०१६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
६३७/२०१८/ व्यय-२, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२२०१७०६४९५२०२ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


gitally signed by Gauri ३011911356 
=I men 


Gauri Rahul ८ re 


Co- 
ing And Textiles Department, 

08039 6e8dc2cSbb9ddd, 

id6b20cc7a84f6bc86a86d6 


3c: 
seriall =b018ba858d: 
h a S e a6e9ac3acS6cSdbfcd89f36c74de3e!f, 01५. 
Mh 


iaske 
Date: 2018.12.20 17:10:49 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


/०0260414८421865139144८210 


प्रति, 


-0 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, (व्यय-२) अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग, (योजना -१७) मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या., मुंबई 


AD 


CC #N 


८४) 


S L& 
2 SS SS ee SS ee Se 


aon 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


१० 
99 
१२ 
१३ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
निवड नस्ती (टेक्स-२). 


Se Ve er भक 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


